शहापूर पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.१९०/२०१० मधून मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल प्रकरणांमध्ये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र.८८/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : ४ जुले, २०१४ 


संदर्भ :- शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग क्र.६०५/३७/क्रि.जन/१४/अ झाखा, दिनांक ०७.०३.२०१४ 


शासन निर्णय :- सत्र न्यायालय, मुंबई खटला क्र. ६६९/२०११ (MST पोलीस ठाणे गु.नों.क्र. 
१९०/२०१० मध्ये न्यायालयाने दिनांक ५.१२.२०१३ रोजी दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल होणा-या याचिकांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी 
अँड.श्री.वैभव बगाडे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २४.०६.२०१३ च्या पत्रान्वये 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.वैभव बगाडे यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीसाठी रु. 
१०,०००/- प्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत 
प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी 
अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्त दर्जाहून कमी 
नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र.८८/पोळल-१० 


४ यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) 
(०१ जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९६/१४/व्यय-७, दिनांक १०.०४.२०१४ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०७०११६४७१११३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


= Digitally signed by Veersinh 
Muralidhar Patil 
Veersinh ५५५५, 
é Muralidhar Patil, C = IN, S = 
Maharashtra, O = 
M U ra | | d h a r Meche Of Maharashtra, 
OU = Home 


P 1 | Date: 2014.07.04 16:56:53 
atl Date: 2 


(वी.मु.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

३. पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

५. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

६. वित्त विभाग (व्यय-७) मंत्रालय, मुंबई. 

७. अँड.श्री.वैभव बगाडे, बी-३०५, समजदीप को.ऑप.हौ.सो., अदुकीया रोड, WSLS, 
कांदिवली (प.), मुंबई - ४०० ०६७. 

८. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


